RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No. PCE/ 069/ 2013 - 2015 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ४० ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १ - ७, २०१५ / आश्विन ९ - १५ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ८ ,किंमत : १९ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 
Dated 7th September 2015 


No. SPP- 2815/ A. S . 24/ D - XIV-. - The Government of Maharashtra hereby cancels the appointment 
of Shri Shreedhar Pandurang Mane, Advocate, Nashik, as “ Special Public Prosecutor " for conducting 
the Sessions Case bearing No. 62/ 2014 pending before Sessions Court, Nashik , which is arising out 
of C . R . No . 302 /2009 registered at Kotwali Police Station , district Ahmednagar made under the 
Government Notification No. SPP - 2815 /A . S . 24 / D - XIV , dated 1st April 2015 with immediate effect. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R . V. CHAVAN , 


Section Officer, 
Law and Judiciary Department. 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २१ सप्टेंबर २०१५ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १६१२ /५३२ (न)/प्र. क्र . १०९ / २०१२ / नवि -९.- ज्याअर्थी, अहमदनगर प्रदेशाची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे “ उक्त 
प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम १५ अन्वये शासन अधिसूचना, नगरविकास विभाग क्रमांक टीपीएस -१६००/९३२ /प्र. क्र . ३२/ 
२००३ ( भाग- १) नवि -९ , दिनांक १४ जुलै २००५ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात आली आहे ; 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १ - ७ , २०१५ / आश्विन ९ - १५ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेत , मौजा वाकोडी, तालुका अहमदनगर येथील सर्व्हे क्रमांक १७० /४ मधील क्षेत्र ( यापुढे “ उक्त जमिनी " 
असे संबोधले आहे) कृषि विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी कृषि विभागाऐवजी, खालील अटींच्या अधीन राहून रहिवास विभाग असा बदलणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे 
मत झाले आहे व या नुसार , उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे उप - कलम (२) मधील तरतुदीनुसार , उक्त जमिनी रहिवास विभागात समाविष्ट 
करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे (यापुढे ज्यास “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) ; 

अट क्रमांक १. - फेरबदलाखालील जागेच्या विकासाच्या वेळी १० टक्के खुल्या जागेव्यतिरिक्त , १० टक्के सुविधा क्षेत्र सोडावे व ते संबंधित 
जमीनमालकाने /विकासकाने विकसित करावे. 

__ अट क्रमांक २. अहमदनगर प्रादेशिक योजनेतील क्षेत्रांचा वापर विभाग बदलताना अधिमूल्य, प्रक्रिया शुल्क व प्रसिद्धी शुल्क आकारण्याचा 
दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ११ जून २०१५ रोजीचा शासन निर्णय , उक्त क्षेत्राच्या वापर बदलासही लागू राहील . 

__ अट क्रमांक ३. - विषयांकित जागेत जर अभिन्यासात भूखंड पाडून विक्री करणे प्रस्तावित असेल तर अभिन्यासातील भूखंड विक्रीसाठी 
खालीलप्रमाणे बंधने राहतील . ज्यावर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांचे देखरेखीमध्ये करण्यात यावे. 
( क) अभिन्यास अंतिमत: मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ख) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ५० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ग) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ७५ टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( घ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ९० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ड ) १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

... एकूण १०० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र 
देण्यात येणार नाही ; 

आता त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे उप- कलम ( ३) मधील तरतुदीनुसार शासन, उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल 
करण्याचा हेतू घोषित करीत आहे. आणि त्याकरिता उक्त फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यात येत आहेत. सूचना / 
हरकती विभागीय सह संचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक आयुक्त कार्यालय आवार , नाशिक रोड, नाशिक - ४२२ १०१ यांच्या नावे 
पाठवाव्यात . सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी विभागीय सहसंचालक 
नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक यांना “ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

प्रस्तूत अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीस ( ३०) दिवसांच्या आत प्राधिकृत अधिकारी यांच्याकडे प्राप्त 
झालेल्या सूचना / हरकतींचाच शासनाकडून विचार केला जाईल . 

२ . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागिरकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
उपलब्ध राहील . 


( १) आयुक्त, अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर . 
( २ ) विभागीय सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक . 
( ३) सहायक संचालक , नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर. 


प्रस्तुत सूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर तसेच संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या 
www. dtp. maharashtra. gov.in चा संकेतस्थळावर सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 

कक्ष अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १ - ७, २०१५ / आश्विन ९ - १५ , शके १९३७ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya ,Mumbai - 400 032 
Dated 21st September 2015 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No. TPS- 1612 /532 (N )/CR - 109 /2012 /UD -9 . - Whereas, the Revised Regional Plan of Ahmednagar 
Region (hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) has been sanctioned by the Government 
vide Urban Development Department s Notification No. TPS - 1600 / 932 /CR - 32 /2003/UD - 9 , dated 16th 
July 2005 under Section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Maharashtra Act 
No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act") and has come into force with effect from 
the 1st October 2005 ; 


And whereas, in the said Regional Plan , the lands bearing Survey No. 170 /4 , of Mauza Vakodi, 
taluka Ahmednagar (hereinafter referred to as “ the said Lands" ) is included in Green Zone ; 


And whereas, the Government is of the opinion that it is necessary to delete the said land from 
notified area and to change the allocation of the said Lands , from "Green Zone” to “Residential Zone", 
subject to conditions specified below and accordingly to modify the said Regional Plan as per provisions 
of sub - Section (2 ) of Section 20 of the said Act, (hereinafter referred to as “ the Proposed Modification "): 


Condition No. 1 . - In the layout of the said Land, in addition to 10 per cent compulsory open space , 
10 per centAmenity Space shall be provided as per the prevailing Development Control Regulations for 
the Regional Plan , Ahmednagar The Amenity Space shall be developed by the Land Owner / Developer . 


Condition No . 2 . - The levy of premium processing Fee and Notice Publication Fee as per the 
Notification dated , 6th May 2015 and 11th June 2015 for change of user of the lands in the Ahmednagar 
Regional Plan , shall be applicable for the change of user of the said Land. 


Condition No . 3. - If the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of 
plots under such layout shall be monitored by the Collector, Ahmednagar, in relation to development of 
basic amenities as per the stages given below : 


(a ) After final approval of layout 

Sale of 25 per cent of the total plots shall be 

permissible . 
(b ) After completion of 40 per cent Basic Amenities Sale of 50 per cent of the total plots shall be 

permissible . 
(C ) After completion of 60 per cent Basic Amenities Sale of 75 per cent of the total plots shall be 

permissible . 
(d ) After completion of 80 per cent Basic Amenities Sale of 90 per cent of the total plots shall be 

permissible . 
(e ) After completion of 100 per cent Basic Amenities Sale of 100 per cent of the total plots shall 

be permissible . 
If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then occupation certificate shall not be given 
unless all the basic amenities are fully developed ; 


Now therefore , as provided in sub Section ( 3 ) of Section 20 of the said Act, the Government of 
Maharashtra hereby declares its intention to make the Proposed Modification in the said Regional Plan 
and for that purpose invites suggestions and objections from any person with respect to the Proposed 
Modification . Suggestions and objections in this regard , shall be submitted to the Divisional Joint Director 
of Town Planning , Nashik Division , Nashik , Commissioner Office Compound, Nashik Road, 
Nashik -422 101 who is hereby appointed as the " Officer ” to give hearing in respect of the suggestions 
and objections received in this regard and submit his report to the Government. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १ - ७, २०१५ / आश्विन ९ - १५, शके १९३७ 


Only suggestions /objections received by the Divisional Joint Director of Town Planning , Nashik 
Division , Nashik within a period of thirty ( 30 ) days from the date of publication of this Notice in the 
Maharashtra Government Gazette shall be considered . 


2 . The part plan showing the abovesaid Proposed Modification shall be kept open for information 
of the general public during office hours on all working days at the following offices : 


(1 ) The Commissioner, Ahmednagar Municipal Corporation , Ahmednagar. 
( 2) The Divisional Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik . 
(3 ) The Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch , Nashik . 


This Notice shall also be available on the Government s web site at www .maharashtra . gov.in as well 
as on web site of Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune at www . dtp .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

___ _ R. S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


अध्यक्ष, नगरपालिका यांजकडून 


सावदा नगरपालिका, सावदा , जिल्हा जळगाव 


जाहीर नोटीस 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये 

क्रमांक सानपा/ बांध - १२३६/ २०१५. - ज्याअर्थी, सावदा नगरपालिकेने आपल्या हद्दीतील सर्व क्षेत्राकरिता तयार केलेली शहर विकास योजना 
( दुसरी सुधारणा) राज्य सरकारने नगरविकास विभागाच्या अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -३५०३/ १२५८/ सीआर- ६० / ०४/ युडी-९, दिनांक १३ जून 
२००५ अन्वये मंजूर केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सावदा नगरपालिकेने जनरल कौन्सिल ठराव क्रमांक १०३, दिनांक २ मार्च २०१५ अन्वये सावदा शहर विकास योजना ( दुसरी 
सुधारणा) मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ मधील तरतुदीनुसार परिशिष्ट “ अ” मध्ये नमूद केल्यानुसार फेरबदल 
करण्याचे ठरविले आहे . 

परिशिष्ट " अ 
अ. क्र . सावदा शहर विकास योजना ( दुसरी सुधारणा) 

प्रस्तावित फेरबदल 

फेरबदलाची कारणे 
____ मध्ये आरक्षणाचा तपशील 


“ आरक्षण क्रमांक ३८ - आर्थिकदृष्ट्या “ आरक्षण क्रमांक ३८ - आर्थिकदृष्ट्या 

शहरातील नागरिकांनी 
दुर्बल घटक व विस्थापितांसाठी घरे " दुर्बल घटक व विस्थापितांसाठी घरे " 

मागणी केल्याने 
एकूण क्षेत्र हेक्टर १, आर ६९ या 
आरक्षणापैकी गट नंबर १२२१ चे क्षेत्र 
हे . ०, आर. ४७ वगळणेत येऊन वगळलेले 

क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणे . 
सदरील फेरबदलास कोणाही व्यक्तीस सूचना व आक्षेप घ्यावयाचे असतील, तर तसे करण्याचे आवाहन महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये करण्यात येत आहेत . अशा सूचना वा आक्षेप ही नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून 
एक महिन्याचे आत नगरपालिकेकडे लेखी पाठवावे. सदरील फेरफार महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याआधी आलेल्या सूचनांचा व आक्षेपांचा 
नगरपालिकेतर्फे विचार करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १ - ७, २०१५ / आश्विन ९ - १५, शके १९३७ ५ 
सदरील फेरफार दर्शविणारा नकाशा नगरपालिका कार्यालयात कामकाजाच्या वेळेमध्ये जनतेच्या पाहणीसाठी खुला ठेवलेला आहे . 

राजेश गजाननराव वानखेडे, 

अध्यक्ष, 
सावदा नगरपालिका , 
HIIGT, Force 17001|| . 


सावदा, २२ सप्टेंबर २०१५. 


SAVDA MUNICIPAL COUNCIL , SAVDA 

DEVELOPMENT PLAN OF SAVDA 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Public Notice 
ShHigh 31169 / a1e -9238 /2094 .- Whereas , the Development Plan of Savda prepared by Municipal Council 
for whole area under its Jurisdiction is sanctioned by the Government in Urban DevelopmentDepartment 
under Notification No . TPS- 3503 / 1258 / CR -60 / 04 / UD - 9 , dated 13th June 2005; 

and whereas , the Savda Municipal Council has resolved under Resolution No. 103 , dated 2nd March 
2015 to modify the Sanctioned Development Plan of Savda in respect of the following proposalmentioned 
in Appendix “ A ” under the provisions of Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 . 


Appendix “ A ” 


Details in Sanctioned 
Development plan of Savda 


Proposed Modification 


Remarks 


No . 


" Reservation No. 38 -Housing Area H .-O , R -47 of Gat No . 1221, As per Demand by 
for E . W . S . and Dishoused. out of total area H .- 1, R -69 reserved Citizen of Savda 

under " Reservation No. 38 -Housing 
for E . W . S . and Dishoused " shall 
be deleted and this area shallbe 

reserved for residential purpose . 
In pursuance of Section 37 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 suggestions 
and objections from anyperson in respect of the proposed modification are invited which should reach the 
Municipal Council within one month from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government 
Gazette. They will be considered before submitting the proposed modification to the Government of 
Maharashtra for sanction . 

A plan showing the proposed modification is kept open to public for inspection at Municipal Office 
during the working hours . 


RAJESH GAJANANRAO WANKHEDE , 

President, 
Savda Municipal Council, 
Savda , District Jalgaon . 


Savda , 22nd September 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १ - ७ , २०१५ / आश्विन ९ - १५ , शके १९३७ 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचावे : (१) म. पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधक आदेश/ ३२८५/ २०१५, दिनांक ६ जुलै २०१५. . 
( २) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये . 


आदेश 


क्रमांक ड / कक्ष-३ /एमएजी-२/ कावि - १२०० / २०१५ . - उपोद्घातात नमूद 
अ.क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी दिनांक १९ जून २०१५ ते १८ 
जुलै २०१५ रोजीपावेतो मुस्लीम बांधवांचा पवित्र रमजान महिना सुरू 
असून दिनांक १८ जुलै २०१५ रोजी रमजान ईद सण साजरा करण्यात 
येणार आहे. तसेच दिनांक १४ जुलै २०१५ रोजी मुस्लीम बांधवांतर्फे शब 
ए - कद्र हा सण साजरा होणार आहे . सदर सणानिमित्त मुस्लिम बांधव 
मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण रात्रभर मस्जीद, दर्गा, कब्रस्थान या ठिकाणी 
नमाजपठण करतात . रात्रभर जागे राहतात . तसेच धुळे जिल्ह्यात एकूण 
२२३ ग्रामपंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून दिनांक 
१ जुलै २०१५ रोजीपासून आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. 
दिनांक १३ जुलै २०१५ ते दिनांक २१ जुलै २०१५ रोजीपर्यंत नामनिर्देशन 
फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया होणार असून आगामी सण- उत्सव व ग्रामपंचायत 
निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. असे नमूद केलेले आहे . 

त्या अनुषंगाने धुळे जिल्ह्याची पार्श्वभूमी पाहता हिंदू व मुस्लीम बांधव 
यांच्यात किरकोळ कारणावरून दोन्ही समाजामध्ये वाद होण्याची शक्यता । 
नाकारता येत नाही किंवा गैरसमजुतीमुळे देखील काही वाद निर्माण 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून दिनांक 
१३ जुलै २०१५ चे ०० . ०१ वाजेपासून ते दिनांक २७ जुलै २०१५ चे २४. ०० 
वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम 
३७ (१) (३ ) लागू करणेबाबत विनंती केलेली आहे. 

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , ओमप्रकाश देशमुख, 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे मला उपोद्घातात नमूद अ .क्र . २ अन्वये मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१),(३) नुसार प्राप्त असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील 
कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे . 
( अ ) सोटे, तलवारी, बंदुका, भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, साधने 

इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 
( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग) सभा घेण्यास, मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 
( ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या 

परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 
मागील ३७ (१), (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही अशा अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच 
शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार 
नाहीत . 

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( ३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्व परवानगीशिवाय पाचापेक्षा जास्त व्यक्तींचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे. सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी तसेच लग्न , 
मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निबंध लागू नाहीत . 

हा आदेश दिनांक १३ जुलै २०१५ चे ००. ०१ वाजेपासून ते दिनांक २७ 
जुलै २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 
__ सदरचा आदेश दिनांक १० जुलै २०१५ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 
धुळे, १० जुलै २०१५. 


आदेश 
क्रमांक ड / कक्ष -३/ एमएजी-२/ कावि - ११९१/ २०१५ . - ज्याअर्थी, माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दहशतवादी , राष्ट्र विघातक , 
समाज विघातक कृत्य करणाऱ्या घटकाकडून कार्यवाही करण्याकरिता 
पुनर्विक्री केलेली कार, दुचाकी इत्यादींचा वापर तसेच वास्तव्याकरिता 
काही अलिप्त रहिवाशी भागात वास्तव्य करून धुळे जिल्ह्यांतर्गत पोलीस 
ठाणे हद्दीत सार्वजनिक शांतता भंग करून जनसामान्य लोकांच्या जीवितास 
धोका होईल तसेच खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होईल असे 
दहशतवादी/ समाज विघातक कृत्ये करण्याची शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक 
कार्यवाही करणे आवश्यक आहे . 
___ ज्याअर्थी, धुळे जिल्ह्यांतर्गत पोलीस ठाणे हद्दीतील जमिनींचे मालक , 
भाडेकरू अशा कोणत्याही घराचा/ मालमत्तेचा वहिवाटदार , खाजगी आणि 
सार्वजनिक मालमत्तांचे संरक्षक , मंदिर , गुरुद्वारा , चर्च, मस्जीद , धर्मशाळा , 
हॉटेल, लॉजेस इत्यादींचेविश्वस्त/ संचालक मंडळ , चालक /मालक , जमिनी 
घरे खरेदी-विक्री करणारे व्यावसायी, चारचाकी/ दुचाकी वाहने खरेदी/ 
विक्री करणारे व्यावसायी , फेरीवाले इत्यादी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणारे 
पोलीस ठाणेचे प्रभारी अधिकारी यांना अशा मालमत्तांबाबतच्या व्यवहार 
विवरणाची माहिती लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १ - ७, २०१५ / आश्विन ९ - १५, शके १९३७ 


७ 


ज्याअर्थी, सर्व संबंधितांना नोटीस देवून त्यांचे म्हणणे ऐकूण घेणे 
सद्य: स्थितीत शक्य नसल्यामुळे एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याची 
माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , ओमप्रकाश देशमुख , प्रभारी जिल्हादंडाधिकारी , धुळे 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( १) व (३) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यात सर्व 
पोलीस स्टेशन हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणेकामी प्रतिबंधात्मक 
कार्यवाहीसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ ( १ ) व ( ३ ) 
लागू करीत आहे . 

सदरचा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक २ जुलै २०१५ ते दिनांक १५ 
ऑगस्ट २०१५ पावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील. सदर आदेशाची 
प्रसिद्धी पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी करावी. 

सदरचा आदेश दिनांक २ जुलै २०१५ रोजी माझे सही व कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 

ओमप्रकाश देशमुख , 
धुळे , २ जुलै २०१५. 

जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३६ चे मनाई आदेश . 

क्रमांक जिविशा/ मनाई आदेश / १७३६ / सन २०१५ . - ज्याअर्थी, नंदूरबार 
जिल्ह्यात दिनांक १९ जून २०१५ रोजीपासून मुस्लिम बांधवांचा रमजान 
महिन्यास प्रारंभ झाला असून त्यानिमित्ताने मुस्लिम बांधव महिनाभर रोजे 
( उपवास) करून दिवसातून ५ वेळा नमाज पठण करीत असतात. नमाज 
पठण झाल्यानंतर मुस्लिम बांधव मशिदीबाहेर गर्दी करीत असतात. तसेच 
रोजे ( उपवास) सोडण्यापूर्वी बाजारात खरेदीसाठी गर्दी करीत असतात . 
दरम्यान रमजान महिन्याचा २६ वा रोजा हा महत्त्वाचा मानला जाणारा 
म्हणजेच शब्ब - ए- कद्र (बडी रात) दिनांक १४ जुलै २०१५ रोजी येत असून 
दिनांक १७ जुलै २०१५ रोजी जुम्मातुल विदा (रमजान महिन्याचा शेवटचा 
शुक्रवार ) येत आहे. त्यानंतर दिनांक १८ जुलै २०१५ रोजी (एक दिवस 
पुढे-मागे चंद्रदर्शनानुसार ) रमजान ईद ( ईद -ऊल-फित्र) हा सण साजरा 
करण्यात येणार आहे. दरम्यानच्या काळातच नंदुरबार जिल्ह्यात प्रकाशा , 
तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार येथे दिनांक १४ जुलै २०१५ पासून 
सिंहस्थ कुंभमेळा पर्वणी सुरू होणार असून त्याबाबतचा बंदोबस्त दिनांक 
१९ जुलै २०१५ पासून लावण्यात येणार आहे . 
_ नंदुरबार जिल्ह्यातील शहर व ग्रामीण भागातील बहुतेक मशिदी ह्या 
मुख्य रस्त्याला लागून असल्याने नमाजासाठी आलेल्या मुस्लिम लोकांना 
एखादेवेळी इतर धर्मिय लोकांच्या वाहनाचा धक्का अगर गर्दीत एकमेकांचा 
धक्का लागून सदर काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच प्रकाशा येथे सुरू होणाऱ्या सिंहस्थ 
कुंभमेळा पर्वणी दरम्यान देखील भाविकांच्या गर्दीत एकमेकांचा अथवा 
वाहनांचा धक्का लागून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

त्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक शांतता , सुव्यवस्था 
व सुरक्षितता राखण्याकरिता मी, महेश घुर्ये, पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम ( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ 


वा) अन्वये व इतर प्राप्त अधिकारांचा वापर करून खालीलप्रमाणे आदेश 
करीत आहे . 

दिनांक ११ जुलै २०१५ चे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक २० जुलै 
२०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन 
प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुंबई पोलीस 
अधिनियम , ( सन १९५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ वा ) कलम ३६ 
मधील पोट - कलम अ ते फ प्रमाणे खालीलबाबतीत लेखी किंवा तोंडी 
आदेश आपआपल्या हद्दीत देण्यास अधिकार राहतील . 
( अ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा जमावातील 

लोकांनी कशा रीतीने चालावे, त्यांची वर्तणूक किंवा वागणूक कशी 

ठेवावी या विषयी निर्देश देणे ; 
( ब) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळी 

काढाव्यात किंवा काढू नये असे मार्ग व अशावेळा विहित करणे; 
( क) सर्वमिरवणुकीच्या, जमावाच्या प्रसंगी व पूजे अर्चेच्या सर्व जागेच्या 

आसपासवेळी कोणताही रस्ता किंवा सार्वजनिक जागा तेथे गर्दी 
होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा सर्व 

बाबतीत अडथळा होऊ न देण्यासाठी निर्देश देणे ; 
(ड ) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये , घाटात किंवा घाटावर सर्व 

धक्क्यांवर किंवा धक्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानांच्या, कपडे 
धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेच्या ठिकाणी व जागेमध्ये, जत्रा , 
देवळे आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणेकामी 
निर्देश देणे ; 
( इ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत 

किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचे किंवा गाणी गाण्याचेकिंवा 
ढोल , ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर कर्कश 
वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे , 

बाबत निर्देश देणे ; 
( ई) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 

सार्वजनिक करमणूकीचे ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे 
विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे कामी निर्देश देणे ; 
( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम ३३ , ३५ , ३७ ते 

४०, ४२ , ४३ आणि ४५ या अन्वयेदिलेल्या कोणत्याही आदेशास 

अधीन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 
यापुढे मी , असाही आदेश देतो की , कोणीही व्यक्तीने सदरचे आदेश 
लागू असेपर्यंत नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात जाहीर सभा , मोर्चे, निदर्शने , 
पदयात्रा, इत्यादी कार्यक्रम पोलीस स्टेशन, प्रभारी अधिकारी किंवा पोलीस 
स्टेशन येथे नेमणुकीस असलेले पोलीस निरीक्षक , सहायक पोलीस निरीक्षक , 
पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यांचे वरिष्ठ यांचेकडून तारीख , वेळ , जागा , 
मिरवणुकीचा मार्ग, आरास त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा, आगाऊ निश्चित 
केल्याशिवाय आयोजित करू नये. तसेच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे. 

सदरचे आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक 
११ जुलै २०१५ चे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक २० जुलै २०१५ चे २४ . ०० 
वाजेपावेतो लागू राहतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १ - ७ , २०१५ / आश्विन ९ - १५ , शके १९३७ 


सदरहू आदेश आठवडे बाजार अगर प्रेत यात्रेच्या जमावास लागू 
राहणार नाही. 


सदरच्या आदेशाचा भंग केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम , कायदा 
( सन १९५१ चा मुंबई अधिनियम , कलम २२ वा ) कलम १३४ प्रमाणे अपराध 
होईल . 

हा आदेश माझे सही -शिक्यानिशी आज दिनांक ३ जुलै २०१५ रोजी 
दिला आहे . 


महेश घुर्ये, 
पोलीस अधीक्षक , नंदूरबार . 


शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच परीक्षा केंद्राच्या ठिकाणी शांतता व 
सुव्यवस्थेस बाधा उत्पन्न होण्याची शक्यता असलेबाबत उपोद्घातातील 
(१ ) अन्वये माझे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. 
___ त्याअर्थी, सदर परीक्षा केंद्राचेठिकाणी गैरप्रकार होऊ नये व त्याठिकाणी 

शांतता व सुव्यवस्थेस बाधानिर्माण होऊ नये, यासाठी खबरदारीचे उपाय 
म्हणून मी , रूबल अग्रवाल, जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१)( २) खाली प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

दिनांक ५ जुलै २०१५ रोजी सकाळी ९. ०० ते १४. ०० वाजेपावेतो 
जळगाव शहरातील एकूण अकरा (११ ) परीक्षा केंद्रांचे १०० मीटर परिसरात 
कोणीही प्रवेश करू नये. सदर आदेश परीक्षार्थी, नियुक्त कर्मचारी , 
अधिकारी, पोलीस , होमगार्ड यांचेसाठी लागू होणार नाही. 

सर्व संबंधितांवर वैयक्तिकरित्या नोटीस बजाविण्यास पुरेसा कालावधी 
नसलेने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) नुसार आदेश 
एकतर्फी काढण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश दिनांक ३ जुलै २०१५ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 


नंदूरबार , ३ जुलै २०१५. 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले. - ( १) महसूल शाखा, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील पत्र 

क्रमांक जमीन - ४/ कावि/ ३१५१/ २०१५ , दिनांक २८ जून २०१५. 
( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (१) (२) 

खालील आदेश. 


आदेश 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव. 


क्रमांक दंडप्र-१/ कावि / १६२१ / २०१५. - ज्याअर्थी, दिनांक ५ जुलै २०१५ 
रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांचेमार्फत राज्य सेवा ( पूर्व ) परीक्षा 
२०१५ घेण्यात येणार आहे. सदर परीक्षेच्या वेळी गैरप्रकार होण्याची 


जळगाव , ३ जुलै २०१५. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


